सन २०११-१२ च्या गृह विभागाच्या वार्षिक 
अर्थसंकल्पात लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस 
११३- पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण"या 
लेखाशिर्षाखाली तरतूद केलेल्याअंशदान व 
सानुग्रह"अनुदानाच्या रकमांना मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण ०९११/प्र.क्र.५१५/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक:- २५ जानेवारी, २०१२. 


संदर्भ :- १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अंदाज-२०.११/प्र.क्र.९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, 
दि.६ मे २०११. 
२) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/२८-ओ/ ४९३७/ पोकनि 
(अंदाजपत्रक) / २६६/२००५, दिनांक १५/०७/२०११ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ ०४११/प्र.क्र.१६४-अ/पोल-७ 
दि. ३१ मे, २०११, दि. १ जुन, २०११, दि.२१ जुलै, २०११ व दि. २२ जुलै, २०११ 
६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ १२०९/प्र.क्र.७९९/पोल-७ 
दिनांक ३ ऑगस्ट, २०११ 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ ०६११/प्र.क्र.३६५/पोल-७. 
दिनांक २८ सप्टेंबर, २०११ 
८) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ ०६११/प्र.क्र.३६५/पोल-७ 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०११ 
९) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ ०९०८/प्र.क्र.६५४/पोल-७ 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०११ 
१०) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. विसआ ०४०९/१२२७/प्र.क्र.२४३/पोल-७ 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०११ 


प्रस्तावना :- सन २०११-२०१२ अर्थसंकल्पात "Rosy यावित्तीय वर्षातील एकूण अर्थसंल्पपित 
अनुदानापैकी ७५% रक्‍कम खर्च करण्याकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. सदर रक्‍कम 
तसेच पुरवणी मागणीद्वारे व पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध झालेले अनुदानाची रक्‍कम खर्च करण्यास 
परवानगी देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते. 


शासन निर्णय :- पोलीस महासंचालकांनी विनंती केल्यानुसार सन २०११-१२ या आर्थीक वर्षातील 
मागणी क्र.बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस ११३-पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण" या 
लेखाशिर्षाखाली खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या उपशिर्षांतर्गत संबंधित बाबीकरीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानापैकी वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये उपलब्ध झालेले ७५% 
अनुदान तसेच पुरवणी मागणीद्वारे व पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध झालेल्या अनुदानापैकी संदर्भीय 


न निर्णयान्वये खर्च होऊन उरलेल्या उपलब्ध अनुदानाची रक्‍कम वितरीत करण्यास शासन मंजूरी 


देत आहे. — 
अ तपशिलवार शीर्ष मंजूर अनुदान 


क्र 
३२-(००)(०१) पोलीस कल्याण निधीसाठी 
अंशदान(२०५५ ०२६६) ५०,००,०००/- 


२ ३३-(००)(०२) जीवनावश्यक वस्तुंचा 
अर्थसहाय्यित दराने पोलीस कर्मचा-यांना 
पुरवठा (२०५५ ०२७५) 


3 32-(00)(03) पोलीस क्रीडा निधीसाठी 
अंशदान (२०५५ ०२८४) ५०,००,०००/- 


(००)(०४) कर्तव्य बजावतांना जखमी 
झालेल्या पोलीसांना व मृत पावलेल्या पोलीस 
कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह 

अनुदान (२०५५ ०२९३) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


3,00,000/- 


७,०७,००,००० 


१) अर्थसंकल्पिय मंजूर 
अनुदान रु.२००.०० लक्ष 
२) पुरक मागणीद्वारे प्राप्त : 
झालेले अनुदान रु. ४३२.०० लक्ष 
३) पुनर्विनियोजनाने प्राप्त न 
__झालेले अनुदान ____ रु. ७५.०० लक्ष 
एकूण अनुदान रु. ७,०७,००,०००/- 
वजा खर्च झालेले 
अनुदान __रु.५.६१,५६,१००/- 
(संदर्भीयशासन निर्णयान्वये) 
शिल्लक अनुदान रु.१,४५,४३,९००/- 
वजा वित्त विभागाकडून 
अनुदान रु. ५०,००,०००/- 


वितरीत करावयास उपलब्ध 
अनुदान रु. ९५,४३,९००/- 


२. सदर मंजूरी खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


उपलब्ध अनुदान 


3 (9,40,000/- 


2,24,000/- 


३७,५०,०००/- 
९५,४३,९००/- 


(अ) लेखा परिक्षकाच्या मागणीप्रमाणे सदर निधीबाबत अभिलेख, लेखा परिक्षकांना 


परिक्षणासाठी उपलब्ध करुन देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


(ब) सदर निधीच्या वापराबाबतचे प्रमाणपत्र लेखापरिक्षक तसेच कक्ष अधिकारी, गृह 


विभाग (पोल-७) यांना पाठविणे बंधनकारक राहील. 


= या संदर्भात होणारा खर्च " प्रधान शिर्ष क्र.२०५५-पोलीस-११३-पोलीस कर्मचारी यांचे 
कल्याण" या लेखाशिर्षाखालील उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या उपशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन 
२०११-१२ च्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

४. वरील रक्कम कोषागार कार्यालयातून काढण्याच्या प्रयोजनार्थ विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
(प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि पोलीस महानिरीक्षक यांचे उप 
सहय्यक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय , वित्त विभागाच्या क्र.विअप्न १०.०८/प्र.क्र.७०/२००८ विनियम, 
दि.१५.५.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार वित्तिय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-१ मधील अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ अन्वये प्राप्त वित्तीय 
शक्तिचा वापर करुन व त्यामधील अटींचे पालन करुन त्याचप्रमाणे वित्त विभागाचे परिपत्रक 
क्र.अंदाज-२०.११/प्र.क्र.१३/२०११/अर्थसंकल्प-३, दि.६ मे,२०११ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ee 
" 


द.शा.घाटगे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
उप सचिव (पोल-७)/(अर्थसंकल्प),गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३ २. 
वित्त विभाग (व्यय-७),मंत्रालय मुंबई-३२. । 
अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती (पोल-७). 


